स्ट्रॉ बनवू 
, करामती करू 


विज्ञानाचे प्राथमिक प्रयोग 
लेखक - हॅरी मिल्नॉम 


स्ट्रॉ बनवू 
करामती करू 


स्ट्रॉ किंवा सुरनळी ही एक मजेदार वस्तू आहे . 


तुमची सुरनळी ( स्ट्रॉ ) 
कशाने बनली आहे 
माहीत आहे का ? तुमची 
सुरनळी चपटी करून 
बघा. जर तुम्ही ती 
चपटी करू शकलात , तर 
ती कागदाची आहे . 


( L / १ ] 


पण जर ती उसळी 
मारून परत 
पहिल्यासारखी झाली , 
तर ती प्लॅस्टिकची 
आहे. 


तुम्ही तुमची स्वत: ची कागदाची सुरनळी कशी 
बनवाल ? १० इंच लांब , २ इंच रुंद अशी 
कागदाची एक पट्टी कापा . 


सुरनळीची लांबी किती आहे बरं ? 
फूटपट्टीने मोजा , साधारण ८ इंच 
आहे ना ? 


तमची सरनळी सरळ आहे का ? 
जर ती फूटपट्टीला सगळीकडे टेकत 
असेल, तर हो , तुमची सुरनळी सरळ 
आहे . 


आता एका 
कोपऱ्यापासून सुरुवात 
करून कागदाची गुंडाळी 
करा . 


पूर्ण कागदाची गुंडाळी झाली, की 
तुमची सुरनळी तय्यार ! 


जर तुम्ही एका सरळ 
सुरनळी मधून बघितलं तर 
तुम्हाला काय दिसेल? त्या 
सरनळीच्या थेट समोर जी 
वस्तू आहे, ती तुम्हाला 
दिसेल. 


आता ती स्ट्रॉ ( सुरनळी) 
थोडी वाकवा . त्यातून बघा. 
काय दिसतंय ? 


स्ट्रॉ सरळ आहे का 
वाकलेली आहे हे 
पाहायची अजून एक 
रीत आहे. 


जर तुम्ही स्ट्रॉ 
मधून पलीकडचं 
बघू शकलात तर 
ती सरळ आहे, 


आणि जर 
पलीकडचं काही 
नाही दिसलं , तर 
ती वाकडी आहे . 


वाकवलेल्या स्ट्रॉ 
मधून तुम्हाला काही 
दिसू शकत नाही . 


आता दोन पुस्तकांवर रेलून एक पठ्ठा तिरपा ठेवा. 
पुठ्याच्या डोंगराला जरासा उतार असूदे. डोंगराच्या 
वरच्या कडेवर स्ट्रॉ आडवी ठेवा आणि या सोडून . 
काय केलं त्या स्ट्रॉ ने ? ती त्या डोंगर उतारावरून 
गोल गडगडत- फिरत खाली आली. 


आता स्ट्रॉ त्या डोंगरावर उभी ठेवा नि द्या सोडून . 
स्ट्रॉ ने यावेळी काय केलं ? ती घसरून खाली 
आली. 


पत्र्याचं पिंप , किंवा स्टीलचा गोल 
डबा, हाताचं बोट , कार्डबोर्ड ट्यूब , 
पेन्सिल , खडूचा तुकडा ही सगळी 
दंडगोलाची उदाहरणं झाली. अजून 
काही उदाहरणं सुचताहेत का ? 


जी वस्तू उतारावर आडवी 
ठेवल्यावर गोल फिरत 
गडगडत खाली येते आणि उभी 
ठेवल्यावर घसरत खाली येते , 


तिला सिलिंडर / दंडगोल म्हणतात . 


स्ट्रॉ एक सिलिंडर म्हणजे 
दंडगोल आहे. तुम्हाला 
दंडगोलाची अजून काही 
उदाहरणं आठवतात का ? 


आता एक पुस्तक त्या डोंगरउतारावर 
ठेवा . ते काही खाली घसरत नाही . 


( OLLY 


कमी उतार असताना ते पुस्तक काही 
स्ट्रॉच्या वर ठेवा . 


त्या डोंगराला टेकू लावून उतार अधिक तीव्र करा . 


उतार पुरेसा तीव्र झाल्यानंतरच ते 
पुस्तक खाली येऊ लागते . 


स्ट्रॉज खाली घसरतात. कमी 
उतारावरून पुस्तकही त्या स्ट्रॉच्या 
बरोबर खाली घसरते . 


टेबलावर तीन चार स्ट्रॉज ठेवून त्यावर 
पुस्तक ठेवून ते ढकला. स्ट्रॉज गरगर फिरत 
पुढे जातात, जणू चाकं . 
पुस्तक स्ट्रॉज वर असताना ढकलणं जास्त 
सोपं आहे . 


आता पुस्तक टेबलावर 
ठेवा आणि ढकला. 


स्ट्रॉ मधून कुंकर मारून तुम्ही काय हलवू 


शकाल ? 


छोट्या हलक्या चेंडूवर कुंकर मारलीत तर तोही गरगरत घसरत 
पुढे जातो. 


स्ट्रॉ मधून एखाद्या कागदावर कुंकर 
मारा . 
कागद फडफडला. 


आता एका स्ट्रॉ मधून 
दुसऱ्या स्ट्रॉ वर फुकर 
मारली की ती स्ट्रॉ 
गरगरत घसरत पुढे 


जाते . 


एक भिरभिरं घ्या . 
त्याला कुंकर मारा, ते 
फिरू लागते . 


आता स्ट्रॉच्या दुसऱ्या टोकाजवळ 
हात नेऊन फुकर मारा . काय 
जाणवतंय? 


स्ट्रॉचे एक टोक पाण्याने भरलेल्या पेल्यामध्ये 
बुडवा. दुसऱ्या बाजूने फुकर मारा . 
काय दिसतंय ? 
पाण्यातून बुडबुडे वर येतात . 


हातावर वारा 
आल्यासारखं 
वाटतंय ना ? 


स्ट्रॉची एक बाजू हवेत 
ठेवून दुसऱ्या बाजूने 
फुकर मारा आणि 
आवाज नीट ऐका . 


2004 


आता स्ट्रॉची एक बाजू 
बोटाने बंद करा आणि 
दुसऱ्या बाजूने फुकर 
मारून आवाज ऐका . 
आधीचा आवाज आणि 
आत्ताचा आवाज , या 
दोन्ही आवाजांमध्ये काही 
फरक जाणवला का ? 


Wh0000000 


wheceee 


Who0000000 


स्ट्रॉ बंद असतानाच्या आवाजापेक्षा 
स्ट्रॉचे टोक उघडे असतानाचा आवाज 
मोठा आहे . 


कागदी स्ट्रॉ ची एक बाजू चपटी करा . 


स्ट्रॉ मधून फुकर मारा. स्ट्रॉचे 
बाहेरचे टोक कात्रीने थोडे 
थोडे कापत राहा. प्रत्येक वेळी 
आवाज ऐका . 


ת 
תת 
--- 


कापून तिला टोकदार करा. मग 
स्ट्रॉचा तो भाग थोडा ओला करा. 
चपटा केलेला भाग तोंडात 
घाला. पुढचा गोल भाग ओठात 
धरून जोरात कुंकर मारा ; 


Pाग आणि आवाज ऐका . 


आवाजात काही फरक 
पडतोय का ? 
स्ट्रॉची लांबी जशी कमी 
होत जाते, तशी 
आवाजाची पट्टी 
उंच होत जाते . 


स्ट्रॉ च्या एका बाजूने 
हवा तोंडाने ओढून 
घ्या . दुसरी बाजू 
मोकळी राहून दे. काय 


होतं ? 


स्ट्रॉ तोंडात ठेवून 
हवा आत ओढा. 
आता बाहेरचं टोक 
एका कागदाच्या 
कपट्यापाशी न्या 
आणि हवा आत 
ओढा . 


एका बाजूने तुम्ही हवा 
ओढून घेतल्यामुळे 
जास्त हवा मोकळ्या 
बाजूकडून स्ट्रॉ मध्ये 
शिरते . 


काय झालं ? 


तो कागदाचा कपटा स्ट्रॉच्या दुसऱ्या टोकाला 
पटकन येऊन चिकटला . 
जोपर्यंत तुम्ही हवा ओढून घेत राहता, तोपर्यंत तो 
कागद स्ट्राँ च्या दुसऱ्या टोकाला चिकटलेला राहतो. 


तुम्ही स्ट्रॉ ने अजून काय उचलू 
शकता ? कार्डबोर्डचा , पुठ्याचा, छोटा 
तुकडा उचलू शकता ? 


स्ट्रॉ पाण्याने भरलेल्या पेल्यामध्ये बुडवून दुसऱ्या बाजूने 
तोंडाने ओढून घ्या . काय होतं ? 
पाणी स्ट्रॉ मधून वर येतं आणि तुमच्या तोंडात शिरतं . 


एखादं छोटं नाणं उचलू 
शकता ? 


आता तुम्हाला स्ट्रॉ ( सुरनळी) एक छान मजेशीर वस्तू कशी 
आहे ते कळलं असेल. 


स्ट्रॉ ने वस्तू 
हलवता येतात . 


स्ट्रॉ कागदाची किंवा प्लास्टिकची बनलेली असते . 


स्ट्रॉ 
वारा निर्माण 
करते. 


स्ट्रॉ एक दंडगोल/ सिलिंडर आहे . 


स्ट्रॉ आवाज निर्माण 
करते . 


स्ट्रॉ कागद उचलू 
शकते . 


स्ट्रॉ अशी ठेवली तर गरगर घरंगळत जाते , तशी 
ठेवली तर घसरत जाते. 


स्ट्रॉ पोकळ नळी 
असते आणि त्यातून 
दिसू शकतं . 


स्ट्रॉ पाणी वर 
खेचून घेऊ 
शकते. 


स्ट्रॉ बद्दल तुम्ही अजून काय सांगू 
शकाल ? 
तुम्हाला आणखी काय करून पहायला 
आवडेल, त्याचा विचार करा. ते करून 
पाहा. त्यातून तुम्हाला नवं काय 
सापडतंय ते शोधा . 


समाप्त 


